RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 


मापनेन जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ३, अंक ४१ (२ )]] 


बुधवार , एप्रिल १९ , २०१७/ चैत्र २९ , शके १९ ३ ९ 


[ पृष्ठे १७, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक ९ ४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ एप्रिल २०१७. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ . 

क्रमांक मूवक -१५१७/ प्र.क्र .- ४३( क ) / कराधान-१. -महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा. ९) 
( यापुढे " उक्त अधिनियम" असे संबोधण्यात येईल ) च्या कलम ३० च्या उप- कलम ( ५) च्या खंड ( दोन) व्दारे प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन याव्दारे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३० च्या उप- कलम (१) अन्वये देय व्याजास 
माफी यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ख) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या मर्यादेपर्यंत, स्तंभ ( क ) मध्ये नमूद 

केलेल्या 
व्यापाऱ्यांच्या वर्गाबाबत, उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (ग) मध्ये नमूद शर्तीच्या अधीन राहून देत आहे , म्हणजेच : 


: 


अनुसूची 


व्यापाऱ्यांचा वर्ग माफीची मर्यादा 

शर्ती 
( क ) ( ख ) 

( ग ) 
ज्यांनी विहित मुदतीत नोंदणी कलम ३० च्या उप - कलम ( १) | (१) स्तंभ ( क ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
प्राप्त केलेली नाही, असे नुसार देय व्याजाच्या ७५ % . व्यापाऱ्याने नोंदणीसाठीचा अर्ज विभागाच्या 
व्यापारी . 

संकेतस्थळावर १८ मार्च २०१७ ते ३० जून 
२०१७ या कालावधीत केलेला असावा. 


( २) उक्त व्यापाऱ्याने 


भाग चार - ब ९४-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, बुधवार, एप्रिल १९ , २०१७/ चैत्र २९, शके १ ९ ३ ९ 


( एक ) तो ज्या कालावधीबाबत अनोंदित 

राहिला असेल ( जसे की तो 
नोंदित असला असता) त्या 
कालावधीची कर देयतेची गणना 


करावी; 


( दोन ) 


उक्त सर्व कालावधीसाठीची 
विवरण/ विवरणे अशी गणना 
करून आलेल्या कराच्या १०० % 
भरण्यासह ३१ जुलै २०१७ रोजी 
किंवा त्यापूर्वी दाखल केलेली 
असावीत; 


( तीन ) 


आयुक्तांनी विहित 

विहित केलेल्या 
नमुन्यामध्ये 

संबंधित नोडल 
विभागाच्या विक्रीकर सहआयुक्त 
(व्हॅट प्रशा) यांच्याकडे ३१ जुलै 
२०१७ रोजी किंवा त्यापूर्वी अर्ज 
केलेला असावा. 


( ३) उक्त व्यापाऱ्याने अधिनियमाच्या कलम 
३० च्या उप - कलम (१) अन्वये दिल्याप्रमाणे 
अशा प्रत्येक कालावधीसाठी व्याजाची गणना 
करावी आणि अशा गणना केलेल्या व्याजाच्या 
२५ % भरणा ३१ जुलै २०१७ रोजी किंवा 
त्यापूर्वी करावा . 


टीप . - वरील अधिसूचनेच्या अधिक चांगल्या आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी याव्दारे विक्रीकर आयुक्तांना यासंबधी निर्देश आणि स्पष्टीकरण 
देण्यासाठी अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, बुधवार, एप्रिल १ ९, २०१७/ चैत्र २९ , शके १९ ३ ९ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 19th April 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT, 2002. 

No. VAT- 1517 /C.R.43 (C ) / Taxation - 1. - In exercise of the powers conferred by clause ( ii ) of 
sub - section (5 ) of section 30 of the Maharashtra Value Added Tax Act , 2002 (Mah . IX of 2005 ) 
( hereinafter referred to as " said Act ”,) the Government of Maharashtra hereby remit the interest 
due and payable under sub - section ( 1) of section 30 of the said Act, to the extent specified in 
column (b ) of the Schedule appended hereto , in respect of the class of dealers mentioned in column 
( a ), subject to the conditions mentioned in column (c) of the said Schedule , as follows, namely : 

Schedule 


as per 


Extent of 
Class of dealers 

Conditions 
remission 
( a ) ( b ) 

( c ) 
The dealers who have failed 75 % of the ( 1 ) The dealer specified in column (a ) shall make 
to obtain the registration interest payable an application for registration at Department s 
within the prescribed period . 

sub 

web -site within the period 18th March 2017 to 
section ( 1 ) of 

30 th June 2017 . 
section 30 . ( 2 ) The said dealer shall , 

(i) compute the tax liability in respect of the 

period (s ) for which he has remained 
unregistered (as if he is registered 

dealer ); 
(ii) file the return / returns in respect of all said 

periods along with the payment of 100 % 
tax so computed on or before 31st July 

2017 ; 
( iii) make an application on or before 31st July 

2017, to the Joint Commissioner of Sales 
Tax (VAT ADM ) of the concerned Nodal 
Division , in the Form as specified by the 

Commissioner . 
(3 ) The said dealer shall compute interest , as 

provided under sub -section ( 1) of section 30 of 
the Act, for each such period and make the 
payment of 25 % of the interest so calculated on 

or before the 31st July 2017 . 
Note . — The Commissioner of Sales Tax , for better and effective implementation of the aforesaid 
notification is hereby empowered to issue directions and clarification . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 
Deputy Secretary to Government. 


HTT OR - G 98—937 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , बुधवार, एप्रिल १९, २०१७/ चैत्र २ ९, शके १ ९ ३ ९ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ एप्रिल, २०१७. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १९ ७५. 


क्रमांक व्यकर-२०१७/ प्र.क्र .२० अ/ कराधान- ३. - महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार , आजिविका व नोकऱ्या यांवरील 
कर अधिनियम , १९ ७५ (१९ ७५ चा महा. १६) च्या कलम ६ च्या उप- कलम (३) च्या परंतुकाअन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा 
वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , शासन अधिसूचना, वित्त विभाग क्रमांक व्यकर- २०१४/ प्र.क्र .३८/ कराधान-३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट २०१४ मध्ये , खालील सुधारणा करीत आहे , म्हणजेच : 


या अधिसूचनेस जोडलेल्या, अनुसूचीमधील , नोंद क्र . ( ६) नंतर , पुढीलप्रमाणे नोंद दाखल करण्यात येत आहे , 
म्हणजेच : 


दिनांक ३१ मार्च २०१७ 
पर्यंतच्या कोणत्याही 
कालावधीचे विवरण . 


"( ७) स्तंभ 

मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या 
कालावधीच्या बाबतचे 
विवरण दिनांक ३० 
सप्टेंबर २०१७ पर्यंत 
दाखल केले आहे 
असे मालक . 


स्तंभ ( क ) 

मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेल्या 
विवरणाच्या बाबतचे 
संपूर्ण देय विलंब 
शुल्क . 


स्तंभ ( क ) 

मध्ये 
विनिर्दिष्ट विवरण 
कराच्या भरण्यासह 
३० सप्टेंबर २०१७ पर्यंत 
दाखल करावे. ". 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, बुधवार, एप्रिल १ ९, २०१७/ चैत्र २ ९, शके १९ ३ ९ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Raod , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 19th April 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA STATE TAX ON PROFESSIONS, TRADES , CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 1975 . 


No. PFT-2017/ C.R . 20A / Taxation - 3. — In exercise of the powers conferred by the proviso to 
sub-section ( 3) of section 6 of the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings and 
Employments Act, 1975 (Mah . XVI of 1975 ), the Government of Maharashtra , hereby amends the 
Government Notification , Finance Department, No. PFT - 2014 /CR - 38 / Taxation - 3 , dated the 21st 
August 2014 , as follows, namely : 

In the SCHEDULE , appended to the said Notification , after the entry (6 ), the following 
entry shall be added , namely : 
“ ( 7 ) Employer, who files 

Return for any 

Whole of the Return specified in 
returns upto the 30th of the period late fee payable 

column ( c ) shall 
September 2017 , in 

upto the 31st in respect of the be filed alongwith 
respect of the period March 2017 return specified the payment of 
specified in column ( c ). 

in column ( c ). 

the tax upto the 
30th September 
2017." . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 


Deputy Secretary to Government. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, बुधवार, एप्रिल १ ९, २०१७/ चैत्र २९ , शके १९ ३ ९ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ एप्रिल, २०१७. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम, १ ९ ७५. 

क्रमांक व्यकर-२०१७/ प्र.क्र .२० ब/ कराधान -३ . -महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर 
अधिनियम , १९ ७५ (१ ९ ७५ चा महा. १६) च्या कलम ४ब द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन, 
याद्वारे , दिनांक १ एप्रिल २०१७ पासून या अधिसूचनेस जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( ४) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या पध्दतीने 
उक्त अनुसूचीच्या स्तंभ (३) मध्ये कर वजात करण्यास पात्र व्यक्ती आणि स्तंभ ( २) मध्ये व्यक्तींचा वर्ग विनिर्दिष्ट करीत आहे . 


अनुसूची 


अनु . क्र . 


व्यक्तींचा वर्ग 


पध्दत 


कर वजात करण्यास पात्र 

व्यक्ती 


( १ ) 


( २) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ . 


विमा अधिनियम , १ ९३८ अन्वये नोंदणी इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अॅन्ड 
केलेला किंवा लायसन्स देण्यात आलेला डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी 
मुख्य एजंट , प्रमुख एजंट, विमा एजंट , ऑफ इंडिया अधिनियम , 
आणि सर्वेक्षक किंवा हानी निर्धारक . १ ९९९ खाली नोंदणीकृत 

विमाकार . 


( १) स्तंभ ( २ ) मध्ये विनिर्दिष्ट 

व्यक्तींच्या वर्गा संबंधातील 
विमाकाराने उक्त व्यक्तीस देय 
कमिशनमधून कराची रक्कम 
वजा करावयाची आहे ती रुपये 
२,५०० प्रतिवर्ष पेक्षा जास्त 

नसावी . 
( २) वरील खंड ( १) अन्वये अशा 

वजा केलेल्या कराचा भरणा 
अशी वजा ज्या महिन्यात केली 
असेल त्या महिन्याच्या शेवटच्या 
दिवशी किंवा त्यापूर्वी करावा. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, बुधवार, एप्रिल १ ९, २०१७/ चैत्र २ ९, शके १९ ३ ९ 


FINANCE DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 19th April 2017 . 


NOTIFICATION 
THE MAHARASHTRA STATE TAX ON PROFESSIONS, TRADES , CALLINGS AND EMPLOYMENTS 
ACT, 1975 . 


No. PFT - 2017 / C.R . 20B / Taxation - 3.— In exercise of the powers conferred by section 4B of the 
Maharashtra State Tax on Professions, Trades , Callings and Employments Act, 1975 (Mah . XVI 
of 1975 ), the Government of Maharashtra , hereby specifies with effect from 1st April 2017 the 
class of persons in column ( 2), and the person liable to deduct the tax in column (3 ) of the 
Schedule appended to this notification in the manner specified in column (4 ) of the said Schedule . 


Schedule 


Class of Persons 


Manner 


Sr. 
No. 


Person liable to 
deduct the tax 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


1 . 


Chief Agents, Principal Insurer registered 
Agents , 

Insurance under Insurance 
Agents and Surveyors Regulatory and 
and Loss Assessors Development 
registered or licensed 

Authority of India 
under the Insurance Act , 1999. 
Act, 1938 . 


( 1 ) The Insurer in relation to the class of 

persons specified in column ( 2 ) shall 
deduct the amount of tax from the 
commission payable to said person 
which shall not exceed Rs. 2,500 per 
annum . 


( 2 ) The tax so deducted under clause ( 1 ) 

above shall be paid on or before the 
last date of the month in which such 
deduction is made . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 


Deputy Secretary to Government. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, बुधवार, एप्रिल १ ९, २०१७/ चैत्र २९ , शके १९ ३९ 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १९ एप्रिल २०१७. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १ ९ ७५. 

क्र . व्यकर .२०१७/ प्र.क्र .२० क/ कराधान - ३. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री आली आहे की , महाराष्ट्र राज्य 
व्यवसाय, व्यापार , आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर नियम , १ ९ ७५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थिती निर्माण 
झाली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर अधिनियम , १९ ७५ (१ ९ ७५ चा 
महा. १६) च्या कलम २७ च्या पोट-कलम ( ३) च्या परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्व प्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज 
नाही: 

म्हणून , आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ९ च्या पोट - कलम (२) आणि कलम २७ च्या पोट- कलम (३) च्या 
परंतुकासह पोट -कलम ( १) आणि (२) च्या शक्तींचा वापर करुन तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर 
करुन, याद्वारे महाराष्ट्र शासन , महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर नियम , १ ९ ७५ मध्ये , 
खालील सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : - 
१. (१) या नियमांना महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार , आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर ( सुधारणा) नियम , २०१७ 

असे संबोधण्यात येईल. 
( २) (एक ) नियम २ आणि नियम ४ दिनांक १ मे २०१७ पासून अंमलात येतील ; 

( दोन) नियम ३, ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकास अंमलात येईल . 
२. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , आजिविका व नोकऱ्या यांवरील कर नियम , १९ ७५ ( यापुढे " मुख्य नियम " 

असे संबोधण्यात येईल) च्या प्रकरण तीन च्या शिर्षकाऐवजी खालील शिर्षक दाखल करण्यात येत आहे, 
म्हणजे : 
"विवरणे, नोटीस , कर आणि व्याजाचा भरणा. 
३ . मुख्य नियमांच्या नियम ११ अ मध्ये, " त्रैमासिक च्या शेवटच्या दिवशी" या शब्दांऐवजी " महिन्याच्या शेवटच्या 

दिवशी" हे शब्द दाखल करण्यात येत आहेत. 


४ . 


मुख्य नियमांच्या नियम ११ क नंतर खालील नियम दाखल करण्यात येत आहे , म्हणजे : 
" ११ क -१. व्याजाचा दर. - कलम ९ च्या पोट - कलम (२) च्या प्रयोजनार्थ व्याजाचा दर खालील तक्यात विनिर्दिष्ट 
केल्याप्रमाणे असेल : - 


तक्ता 


अनु . 
क्र . 


व्याजासाठी पात्र 
कालावधी 


व्याजाचा दर 


( १ ) 


( २ ) 

( ३ ) 
एका महिन्यापर्यंत अशा न दिलेल्या कराच्या रकमेवर त्या महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी सव्वा 
विलंब 

टक्का . 


१ . 


२ . 


तीन महिन्यांपर्यंत (एक ) पहिल्या महिन्यापर्यंतच्या विलंबासाठी अशा न दिलेल्या कराच्या रकमेवर त्या 
विलंब 

महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी सव्वा टक्का , 


( दोन) एका महिन्याच्या पुढे तीन महिन्यांपर्यंतच्या विलंबासाठी अशा न दिलेल्या 

कराच्या रकमेवर प्रत्येक महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी दीड टक्का. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , बुधवार, एप्रिल १९, २०१७/ चैत्र २ ९, शके १ ९ ३ ९ 


९ 


३ . 


तीन महिन्यांपेक्षा (एक ) पहिल्या महिन्याच्या विलंबासाठी — अशा न दिलेल्या कराच्या रकमेवर त्या 

महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी सव्वा टक्का, 


जास्त विलंब 


( दोन) एका महिन्याच्या पुढे तीन महिन्यांपर्यंतच्या विलंबासाठी अशा न दिलेल्या 

कराच्या रकमेवर प्रत्येक महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी दीड टक्का , 


( तीन) तीन महिन्यांपेक्षा जास्त विलंबासाठी अशा न दिलेल्या कराच्या रकमेवर प्रत्येक 

महिन्यासाठी किंवा त्याच्या भागासाठी दोन टक्के . 


" 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब ९४-२ 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, बुधवार , एप्रिल १९ , २०१७ / चैत्र २९, शके १९ ३ ९ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 19th April 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA STATE TAX ON PROFESSIONS, TRADES , CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 1975 . 


No.PFT.2017/C.R.20C / Taxation - 3.Whereas the Government of Maharashtra is satisfied 
that circumstances exist which render it necessary to take immediate action further to amend the 
Maharashtra State Tax on Professions, Trades , Callings and Employments Rules , 1975 and to 
dispense with the condition of previous publication thereof under the proviso to sub - section ( 3 ) of 
section 27 of the Maharashtra State Tax on Professions , Trades, Callings and Employments Act , 
1975 (Mah . XVI of 1975 ) ; 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of section 9 and sub 
sections ( 1) and ( 2 ) read with the proviso to sub - section ( 3 ) of section 27 of the Maharashtra State 
Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1975 , and of all other powers 
enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra hereby, makes the following rules 
further to amend the Maharashtra State Tax on Professions, Trades , Callings and Employments 
Rules, 1975 , namely : 
1. ( 1 ) These rules may be called the Maharashtra State Tax on Professions, Trades, Callings 

and Employments ( Amendment) Rules, 2017 . 
( 2 ) (i) Rule 2 and rule 4 shall come into force with effect from the 1st May 2017 ; 
(ii) Rule 3 shall come into force on the date of publication of this notification in the 

Official Gazette. 
2. For the heading of CHAPTER III of the Maharashtra State Tax on Professions , Trades, 

Callings and Employments Rules , 1975 (hereinafter referred to as “ the principal Rules”), 
the following heading shall be substituted , namely : 

" RETURNS, NOTICES, PAYMENT OF TAX AND INTEREST ": 
3. In rule 11A of the principal Rules , for the words “ the last date of the quarter ” the words 

" the last date of the month ” shall be substituted . 
4. After rule 11C of the principal Rules , the following rule shall be inserted , namely : 
" 11C - 1 . The rate of interest. — The rates of interest for the purposes of sub -section (2 ) of 

section 9 shall be as specified in the table below : 


TABLE 


Rate of interest 


Sr. 
No. 
( 1 ) 
1 . 


Period , liable for 

interest 

( 2 ) 
Delay upto onemonth 


( 3 ) 


2 . 


Delay upto three 
months 


One and a quarter per cent. of the amount of such unpaid 
tax , for the month or for part thereof. 
(i) Delay upto one month— One and a quarter per cent . of 

the amount of such unpaid tax , for the month or for 

part thereof, 
(ii) Delay beyond one month upto three months - One and 

half per cent . of the amount of such unpaid tax , for 
each month or for part thereof. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, बुधवार , एप्रिल १९ , २०१७ / चैत्र २९, शके १९ ३ ९ 


33 


3 . 


Delay more than three 
months 


(i) Delay upto one month - One and a quarter per cent . of 

the amount of such unpaid tax , for the month or for 

part thereof, 
( ii) Delay beyond one month upto three months — One and 

half per cent . of the amount of such unpaid tax , for 

each month or for part thereof, 
(iii ) Delay more than three months Two per cent. of the 

amount of such unpaid tax , for each month or for part 
thereof. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब ९४-३ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, बुधवार , एप्रिल १९ , २०१७ / चैत्र २९, शके १९ ३ ९ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १९ एप्रिल, २०१७. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र ऊस खरेदीकर अधिनियम , 


१ ९ ६२. 


क्रमांक ऊखक -१११७/ प्र.क्र .- ०३ / कराधान - ३._महाराष्ट्र ऊस खरेदीकर अधिनियम , १ ९ ६२ ( १ ९ ६२ चा 
महा. ९) च्या कलम १२ ब च्या खंड ( ई) अन्वये प्राप्त झालेल्या शक्ताचा तसेच या संदभात प्राप्त झालेल्या सव 
अधिकारांचा वापर करुन , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे राज्यातील साखर कारखान्यांना, शेतक - यांना वाजवी आणि 
किफायतशीर मूल्य देता यावे यासाठी २०१५-२०१६ व २०१६-१७ या वषासाठी दिलेल्या अथवा देय असलेल्या ऊस 
खरेदीकराची संपूण करमाफी देत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा.द.भगत , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, बुधवार , एप्रिल १९ , २०१७ / चैत्र २९, शके १९ ३ ९ 


१३ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk,Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 19th April 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PURCHASE TAX ON SUGARCANE ACT, 1962. 


No. SCPT- 1117 /CR -03 / Taxation - 3. — In exercise of the powers conferred by clause (e ) of 
section 12B of the Maharashtra Purchase Tax on Sugarcane Act, 1962 (Mah . IX of 1962) and of all 
the powers enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby , exempts the whole 
of the sugarcane purchase tax paid or payable by the sugar factories in the State for the year 


2015-16 and 2016-17 , to give the fair and remunerative price to the farmers . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. D. BHAGAT , 


Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब ९४-३अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , बुधवार, एप्रिल १९, २०१७/ चैत्र २ ९, शके १ ९ ३ ९ 


वित्त विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ एप्रिल , २०१७. 


आदेश 


महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ . 


क्र . मूवक १५१७ /प्र.क्र.४३(अ) /कराधान-१.—महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम, २००२ ( २००५ चा महा.९ ) च्या 
कलम ८ च्या उप - कलम ( ३ ग) नुसार प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , याद्वारे , शासन आदेश , 
वित्त विभाग क्र . मूवक.१५०७/ प्र.क्र .७०/ कराधान-१, दिनांक २१ फेब्रुवारी २००८ मध्ये , खालील प्रमाणे सुधारणा करीत 
आहे , म्हणजेच : 


- 


उक्त आदेशास जोडलेल्या परिशिष्टामधील स्तंभ (२) मध्ये, अट क्रमांक (२) मधील अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 
(विशेष महत्वाच्या वस्तू) अधिनियम, १९ ५७ च्या या शब्द , कंस व अंकानंतर ८ एप्रिल २०११ च्या लगतपूर्वी लागू 
असल्याप्रमाणे हे अंक व शब्द दाखल करण्यात येत आहेत. 


, 


-- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


रा . द . भगत , 
शासनाचे उप सचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, बुधवार, एप्रिल १ ९, २०१७/ चैत्र २९ , शके १९ ३ ९ 


१५ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 19th April 2017 . 


Order 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT , 2002. 


No. VAT1517 / CR 43 ( A )/Taxation-1.-In exercise of the powers conferred by sub -section 
(3C ) of section 8 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah.IX of 2005 ), the 
Government of Maharashtra hereby amends the Government Order, Finance Department, No. 
VAT- 1507/C.R . 70/ Taxation - 1, dated the 21st February 2008 as follows, namely : 


In the Schedule appended to the said Order , in column (2 ), in condition (2 ), after the 
words , brackets and numbers “ Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance ) Act, 
1957" the words and numbers “ as it stood immediately before the gth April 2011" shall be added . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


R. D. BHAGAT, 
Deputy Secretary to Government. 


uw 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , बुधवार, एप्रिल १९, २०१७/ चैत्र २ ९, शके १ ९ ३ ९ 


वित्त विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १९ एप्रिल , २०१७. 


आदेश 
महाराष्ट्र मुल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२. 

क्र . मूवक -१५१७ /प्र.क्र.४३(ब) /कराधान-१.-महाराष्ट्र मूल्यवर्धित कर अधिनियम , २००२ ( २००५ चा महा.९) च्या कलम 
८ च्या उप -कलम (३ घ) द्वारे प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे, शासन आदेश, वित्त विभाग 
क्र . मूवक .१५१६ / प्र.क्र ६२ /कराधान-१, दिनांक २९ एप्रिल , २०१६ मध्ये , खालील प्रमाणे सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : - 

सदर आदेशामध्ये , 
( १) "दिनांक १ एप्रिल, २०१६ " या शब्द आणि अंकांऐवजी "दिनांक १ एप्रिल , २००५" हे शब्द आणि अंक दाखल 
करण्यात येत आहेत; 
( २) अट क्रमांक ( २) नंतर खालील अटी दाखल करण्यात येत आहेत , म्हणजेच : 
"(३) दिनांक १ एप्रिल २००५ रोजी सुरू 

होणाऱ्या आणि दिनांक ३१ मार्च २०१६ रोजी संपणाऱ्या कालावधीमध्ये 
सूत पांजणी व विणणी यात अंतर्भूत असलेल्या मालाच्या हस्तांतरणावर जर कर भरणा केला असेल किंवा 
अन्यथा अंशतः किंवा पूर्ण वसूल केला असेल , तर खालील अटींच्या अधिन राहून सूट देण्यात येईल : 
( क ) जेथे कर पूर्ण भरलेला असेल किंवा ग्राहकांकडून वसूल केलेला असेल तर सूट दिली 

जाणार नाही; किंवा 
( ख) जेथे अंशत: कर भरलेला असेल किंवा ग्राहकांकडून वसूल केलेला असेल, तर न 

भरलेल्या कराच्या मर्यादेपर्यंत सूट असेल ; किंवा 
ज्या प्रकरणांमध्ये अंशतः कर गोळा केलेला असेल आणि असा कर भरलेला नसेल, अशा 
प्रकरणांमध्ये असा गोळा केलेला कर हा आदेश क्रमांक मूवक-१५१७/ प्र.क्र .४३( ब) 

कराधान-१, दिनांक १९ एप्रिल २०१७ पासून ३० दिवसांच्या आत जमा करणे आवश्यक 
असेल आणि वरील भरणा केलेल्या कराच्या अधिन राहून गोळा न केलेल्या कराच्या 
मर्यादेपर्यंत सूट असेल. 


( ४) जर अट (३) मुळे सूट पूर्ण किंवा अंशत: उपलब्ध नसेल तर मालाच्या खरेदीबाबतची वजावट पूर्णत: किंवा, 

यथास्थिती, अंशतः सूट न मिळालेल्या मर्यादेपर्यंत मिळेल. ". 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


रा . द . भगत , 


शासनाचे उप सचिव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, बुधवार, एप्रिल १ ९, २०१७/ चैत्र २९ , शके १९ ३ ९ 


१७ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 19th April 2017 . 


Order 


MAHARASHTRA VALUE ADDED TAX ACT, 2002 . 


No. VAT- 1517 /CR 43 ( B )/ Taxation - 1. -In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 3D ) of section 8 of the Maharashtra Value Added Tax Act, 2002 (Mah.IX of 2005), the 
Government of Maharashtra hereby amends the Government Order , Finance Department, No. 
VAT- 1516 / C.R . 62/ Taxation - 1 , dated the 29th April 2016 as follows , namely : 


In the said Order , 


( 1 ) for the figures, letters and word “ 1st April 2016 " the figures, letters and word “ 1st April 
2005 " shall be substituted ; 

( 2 ) after condition ( 2), the following conditions shall be added , namely 

“ (3 ) If the tax has been paid or otherwise recovered in part or full, during the period 
starting on the 1st April 2005 and ending on the 31st March 2016 , on the transfer of property in 
goods, involved in the sizing and warping of yarn , then the exemption shall be subject to the 
following conditions : – 

( a ) where tax is paid or recovered in full from customers , then no exemption shall be 

granted ; or 
(b ) where tax is paid or recovered in part from customers, then the exemption shall 

be restricted to the extent of unpaid tax ; or 
( c) in case the taxes are collected partly and the said taxes are not paid then in such 

cases , the taxes so collected , shall required to be deposited within 30 days from 
the date of the Order No. VAT- 1517/CR 43 ( B )/ Taxation - 1 , dated 19th April 2017 , 
and the exemption shall be admissible to the extent of taxes not collected subject 
to payment as aforesaid . 


( 4 ) If because of condition ( 3 ) exemption is not available in full or part, then set -off in respect 

of the purchases of goods shall be granted in full or , as the case may be , in part to the 
extent to which exemption is not available.” 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


R. D. BHAGAT, 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


